महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका 
अभियाना अंतर्गत विशेष कौशल्य 
विकास प्रकल्पासाठी (DDU-GKY) 
प्रलंबीत समरुप राज्य हिस्सा निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष-२५०१ २९३५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०८/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०८/कार्यासन-६, दि.२६.०३.२०२१ 
३) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.मजिअ-२०२०/प्र.क्र.१०/योजना-३. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका 
अभियानाकरीता अनुसूचित जमाती घटकासाठी संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वितरीत केलेल्या सन २०१९- 
२० मधील निधीपैकी राज्य समरुप हिस्याचा रु.५०,०००/- निधी वितरीत करणे प्रलंबीत होते. सदर 
प्रलंबीत रु.५०,०००/- सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत 
ग्रामविकास विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी 
वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधीळ मुख्य लेखाशीर्ष, २५०१- 
ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियानाकरीता समरुप राज्य VINA प्रलंबीत 
रु ५०,०००/- एवढा निधी वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 

योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब । सन २०२१-२२मधील । याशा.नि. अन्वये 

अर्थसंकल्पीत तरतूद | वितरीत करण्यात 
येत असलेली तरतूद 

a ., | 2 3 8 दु 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण | २५०१ २९३५ 33, 2400.00 00,40 
आजीविका अभियान | राज्य हिस्सा | अर्थसहाय्य 
(४० %) 


एकूण २५००.०० ००.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०८/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय 
विभागप्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ाांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्िष्टाबाबतची 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवावी. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७०२/व्यय-१४, दि.१३.०८.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०३११०६४९२१२४ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 111111 
Digambarro 0000 RSe09 tue वळ 
Aute Smee ce 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ /प्र.क्र.०८/कार्यासन.६ 


५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.ग्रामविकास विभाग, योजना-१०, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी, (का. 2/40). 

१४.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


